दिनांक १० ते १७ मार्च, 2022 या 
कालावधीत दिल्ली येथे आयोजित अखिल 
भारतीय नागरी सेवा बुद्धीबळ स्पर्धा २०२१-२२ 
मध्ये महाराष्ट्राचा संघ सहभागी होण्यासाठी 
होणाऱ्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.३१/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०९ मार्च,२०२२ 


वाचा:- १. शासन PAVIA, ATS शिक्षण व क्रीडा विभाग: अभानासे ३८२१/ प्र.क्र.९२/ क्रीयुसे-२, 
दि.०९ सप्टेंबर, २०२१ 

२.केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक-५९/०२/ 
२०१९-२०/सीसीएससीएसबी; दिनांक १५.०२.२०२२ 

३. महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/बुद्धीबळ/२०२१-२२, 
दि.२५.०२.२०२२ 

४. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-उपसंक्री/ 
अभानासे/२१-२२/का-४/२००, दि.०४.०३.२०२२. 


शासन निर्णय :- 


दिनांक १० ते १७ मार्च, २०२२ या कालावधीत छत्रसाल स्टेडीयम, मॉडेल 
टाउन, दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा बुद्धीबळ स्पर्धा 
२०२१-२२ मध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता सचिवालय, जिमखाना, 
मुंबई येथे दि. २३ व २४ फ़ेब्रुवारी,२०२२ रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या 
चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे व 
निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची 
निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्य संघाच्या सदर स्पर्धेतील सहभागासाठी विवरणपत्र "ब" 
प्रमाणे रु.४९,९००/-(अक्षरी रुपये एकोणपन्नास हजार Agel फक्त ) इतक्या खर्चास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


2. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
3. संघातील ज्या खेळाडूंना किटबॅँग्ज g gaye faced आहेत ते खेळाडू 


कोणत्याही अखिल भारतीय नागरी सेवा क्रीडा स्पर्धेसाठी fest व ट्रॅकसूट दोन वर्षातून एकदा 
मिळण्यास पात्र ठरतील, या नियमाचे सचिवालय जिमखान्याने काटेकोरपणे पालन करने 
बंधनकारक राहील. 

8. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांनी खेळाडू 
प्रशिक्षक/ व्यवस्थापक यांना दिनांक ०५ मार्च ते ०७ मार्च, २०२२ या कालावधीत प्रशिक्षण 
शिबिरासाठी व दिनांक १० ते १७ मार्च, २०२२ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक 
०४ मार्च, २०२२ (HA) पासून कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास 
उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. संघातील प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या 


प्रत, 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.३१/क्रीयुसे-२, 


अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी मिळविणे 
आव्यक आहे. 
4. वित्त विभाग चा शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, 
दिनांक ११ मे,१९८९ व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ मधील 
तरतूदींनुसार संघातील खेळाडू व प्रशिक्षक यांची दि. ०५ मार्च ते १८ मार्च, २०२२ (प्रशिक्षण शिबीर, 
स्पर्धा व प्रवास) या काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात 
यावा. या सर्वाचा प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित 
विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य लेखाशिर्षाखाळी असणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
६. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/ कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची 
कार्यालयीन अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९,दिनांक 
३० जुले,१९९२ अन्वये कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी व मुंबई बाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय 
असलेला प्रवास/ दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग झासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई- 
१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक - 
एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८,दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये विशेष बाब म्हणून मंजूर 
करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या 
अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले 
प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर करणे आवश्यक राहिल. 
७. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत 
आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
तसेच उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या 
अहवालासोबत सादर करावे. तसेच रक्‍कम शिल्लक राहिल्यास ती उपसंचालक, क्रीडा व युवक 
सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 
८. यासाठी होणारा खर्च सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक 
सेवा, १०४ क्रीडा व खेळ, (of) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६)(०२) अखिल भारतीय नागरी 
सेवा स्पर्धेत सहभाग (२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने cay)” या लेखाश्ीर्षाखाली 
अर्थसंकल्पित तरतूदी पैकी संदर्भ क्र. १ येथील दि.९ सप्टेंबर, २०२१ अन्वये वितरीत केलेल्या 
तरतुदीमधुन भागविण्यात यावा. 
९. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या 
खर्चाचा तपशील, विनियोग प्रमाणपत्र, परिक्षितलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची 
पूर्तता करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०९१२५९४४७७२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Swati Madhukar Nanal 
(स्वाती नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१, मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य. 
पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.३१/क्रीयुसे-२, 


२. मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.विरोधी पक्षनेता(विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई 

४. मा.राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सर्व विधानसभा / विधान परिषद सदस्य यांचे स्वीयसहायक 

६. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

७. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. महालेखापाल(लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/ महाराष्ट्र-२ नागपूर 

९. महालेखापाल(लेखा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/ महाराष्ट्र-२ नागपूर 

१०.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई.( क्रीडा संचालनालयामार्फत), 

११.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी(क्रीडा संचालनालयामार्फत). 

१२.वरीष्ठ कोषागार अधिकारी(क्रीडा संचालनालयामार्फत). 

१३.ळेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य पुणे (क्रीडा संचालनालयामार्फत). 
१४.सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी(क्रीडा संचालनालयामार्फत). 
१५.मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 

१६.संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
१७.निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.३१/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “अ 


दिनांक १० ते १७ मार्च, २०२२ या कालावधीत दिल्ली येथेआयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी 
सेवा बुध्दीबळ स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या बुध्दीबळ संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे 


दर्शविणारे विवरणपत्र. 

क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम फुलओव्हर | किटबँग विभाग / कार्यालय 

शि डा. नचिकेत पातुरकर, होय होय । अधिक्षक, जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्या 
वैद्यकिय अधिकारी रुग्णालय, भंडारा. 

२! श्री. संदीप माने, a होय | ताकारी विद्युत उपविभाग 2.2, सांगली. 
वरीष्ठ लिपिक 

३ | श्री. प्रमोद रमेश वाले, तलाठी होय होय | तहसिलदार कार्यालय, वैभववाडी, सिधुदुर्ग. 

8  । श्री. भगवान बापूराव जाधव al होय jaa  अभियांत्रिको विभाग, अभियांत्रिक 
निदेशक (सहा.इंजिनचालक) महाविद्यालय, शिवाजी नगर, पुणे. 

५ | श्री. विजयकुमार झंवर, हौय होय = | संकल्पचित्र पथक, प्लॉट 4.93, सिव्हील लाईन्स, 
सहा.अभि.-२ नागपूर. 

६ | श्री. सचिन वाघमारे होय होय | नगर भूमापक अधिकारी, अंधेरी, मुंबई. 

७ | श्रीमती नम्रता नं. वेष्णव a होय | वस्तूव सेवाकर कार्यालय, औरंगाबाद. 
राज्यकर निरिक्षक 

८ | श्रीमती आशा ह. ठोंबरे हौय होय =| वस्तूव सेवाकर भवन, पुणे, येरवडा 
राज्यकर निरिक्षक 

९ | श्रीमती कल्पना का. जाधव al होय | नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
शिपाई 

शि श्रीमती स्नेहल आ. पाडळे होय होय | नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, जुने सचिवालय 
हमाल आवार, फोर्ट, मुंबई. 

११ | श्रीमती नेहा न. पावसकर होय होय | वस्तू व सेवाकर कार्यालय, वांद्रे, मुंबई. 
दूरध्वनी चालक 

१२ | श्रीमती सारिका कि. सांगळे, होय होय । तहसिलदार (संजय गांधी योजना) अंधेरी, 
महसूल सहाय्यक तहसिलदार अंधेरी कार्यालय आवार, डीन रोड, 

अंधेरी (प) मुंबई 

१३ | श्री. राजेश विभूते al होय । सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, जी.टी. 
लिपिक टंकलेखक हॉस्पीटल, मुंबई 
(प्रशिक्षक) 

१४ | श्रीमती अपर्णा वि. जाधव al होय | विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी 
(व्यवस्थापक) 

७७७७७ 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


विवरणपत्र “ब” 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.३१/क्रीयुसे-२, 


दिनांक १० ते १७ मार्च, २०२२ या कालावधीत दिल्ली येथेआयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा बुध्दीबळ स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या बुध्दीबळ संघासाठी 


होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 
क्र. तपशील रुपये प्रस्तावित 
मंजूर रक्‍कम 
(अ) | निवड चाचणीपूवी झालेला खर्च (टपाल व छपाई खर्च) ५०० ५०० 
(ब) | निवड चाचणी 
hia निवड चाचणीसाठी ५ घड्याळ व ५ बुध्दीबळ पट (200 x ५) प्रमाणे १००० १००० 
२ | निवड चाचणीसाठी १५ टेबल मांडणीसाठी खर्च. (१५५ २००) ३००० ३००० 
३ | उपस्थित राहिलेल्या असोसिएडानच्या प्रतिनिधीचे २ दिवसाचे मानधन व ३५०० ३५०० 
बुध्दीबळ रिझल्टसाठी संगणीकृत प्रोग्रामचे भाडे. 
४ | निवड चाचणीस उपस्थित अधिकारी, निमंत्रक, स्वयंसेवक, पंच व ४००० ४००० 
प्रतिनिधी यांच्या जेवण व चहापाणी यावरील खर्च. (दोन दिवसाकरीता) 
(क) । प्रशिक्षण शिबीर 
a दिनांक ५ ते ७ मार्च, 2022 या 3 (तीन दिवस) काळावधीमधील प्रशिक्षण | ४२०० ४२०० 
शिबीरासाठी प्रशिक्षकांचे मानधन, प्रशिक्षक व खेळाडू यांच्याकरिता 
अल्पोपहार इत्यादीवरील होणारा खर्च. (१४५ १००५३) 
(ड) | साहित्य खरेदीसाठी होणारा खर्च. 
Le १४ किटबग प्रत्येकी रु. ५००/- प्रमाणे. ७००० ७००० 
2 | १४ टि-शर्ट प्रत्येकी रु. ५००/- प्रमाणे. ७००० ७००० 
३ | १४ फुलओव्हर रु. ५००/- प्रमाणे. ७००० ७००० 
४ | १४ कॅनव्हास बूटांचे जोड प्रत्येकी रु. ७००/- प्रमाणे. ९८०० ९८०० 
५ | १४ जोडी पायमोजे प्रत्येकी रु. १००/- प्रमाणे. १४०० १४०० 
६ | प्रथमोपचार खर्च ५०० ५०० 
७ | किरकोळ खर्च १००० १००० 
एकूण खर्च :- (रु. एकोणपन्नास हजार नऊशे फक्त) ४९९०० ४९९०० 


KKKKKKK 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.३१/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र - क 


दिनांक १० ते १७ मार्च, २०२२ या कालावधीत दिल्ली येथेआयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी 
सेवा बुध्दीबळ स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या बुध्दीबळ संघाची निवड करण्यासाठी दि. 23 व 
२४ फेब्रुवारी, २०२२ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


aa खेळाडूचे नाव व पदनाम विभाग/ कार्यालय 

| श्री. सुरेंद्र चंद्रकांत मिशाळे सर ज.जी. समूह रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 
निष्ठ लिपिक 

२ श्री. भगवान बापूराव जाधव यंत्र अभियांत्रिकी विभाग, अभियांत्रिक महाविद्यालय, शिवाजी नगर, पुणे. 
fF (सहा. इंजिन चालक) 

३3 श्री. प्रमोद रमेश वाले, तलाठी तहसिलदार कार्यालय, वैभववाडी, सिधुदुर्ग. 

४ श्री.अनिल नामदेवराव तायडे, व.तंत्रज्ञ म.रा.वि.वि. केद्र, धानोरा गुरव, ता. नांदगाव (खेडे) 

जिल्हा- अमरावती. 

५ प्री. बापू दादासाहेब सोनवने, शिपाई सहायक संचालक, शासकीय लेखनसामग्री व ग्रंथागार, औरंगाबाद. 

६ श्री. भैय्यालाल ला. परदेशी, दिवाणी व फौजदारी न्यायालय, एरंडोल, जिल्हा § जळगांव. 
निष्ठ लिपिक 

७ श्री. दिलीप वि. भगत, दर्डनिका विभाग, महाराष्ट्र शासन, २७, बरजोरजी भरुचा मार्ग, फोर्ट 
यक संशोधन अधिकारी मुंबई-४०००२३. 
श्री. राजेश विभूते, लिपिक टंकलेखक सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, जी.टी. हॉस्पीटल, मुंबई 
1. नविकेत पातुरकर, अधिक्षक, जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्या रुग्णालय, भंडारा. 
द्यकिय अधिकारी 

| श्री. संभाजी मु. बिल्पे, उपनियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, नखाते बिल्डींग, परभणी. 
निरीक्षक वैधमापन शास्त्र 

| १ श्री. प्रसनजीत कारलेकर, सहाकार पणन वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
क्ष अधिकारी 

१२ श्री. शिवाजी दादा दरेकर, मा. अधिष्ठाता यांचे कार्यालय, सर ज.जी. समूह रुग्णालय, भायखळा, 
क्ष सेवक मुंबई. 

१३ श्री. अनुप प्र. उरेवार, जीवरसायनशास्त्र विभाग, ग्रॅन्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई. 
रिष्ठ लिपिक 

१४ श्री. दिपक वि. होडावडेकर, पहारेकरी शासकीय दंत महाविद्यालय, सेट जॉर्ज रुग्णालय, मुंबई. 

१५ डॉ. राहूल दि. आनेवार, नि.वा.स.अ. सिव्हील हॉस्पीटज, जालना. 

१६ श्री. संदीप मारुती माने, वरिष्ठ लिपिक ताकारी विद्युत उपविभाग क्र.२, (पाटबंधारे विभाग) सांगली. 

१७ श्री. समीर दि. पालकर, कक्ष अधिकारी इतर मागास बहुजन कल्याण, मंत्रालय, मुंबई. 

१८ श्री. सतीश वामनराव अलगुर बहू मजली इमारती बांधकाम विभाग, प्रशासकीय इमारत, सार्वजनिक 
खा अभियंता बांधकाम विभाग, चेंबूर, मुंबई. 

१९ श्री. विजयकुमार ऱ्या. झंवर, संकल्पचित्र पथक, नागपूर, प्लॉट नं१३., सिव्हील लाईन्स, नागपूर. 
पविभागीय अभियंता 

२० श्री. वसंता ना. हेडाऊ, आस्थापना अधिकारी, नोडल-५ व ६, मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 

२१ श्री. अविनाश रा. गणवीर, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
.कक्ष अधिकारी 

२२ श्री. संदीप प्रभाकर धुरी, ओ. प्र. संस्था, तळा तहसिळ ऑफीस शेजारी, ता. तळा, जि. रायगड. 
णित/ चित्र निदेशक 

२३ श्री. श्रीकांत शा. दराडे, दर्डनिका विभाग, महाराष्ट्र शासन, २७, बरजोरजी भरुचा मार्ग, फोर्ट 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.३१/क्रीयुसे-२, 


यक संशोधन अधिकारी मुंबई-४०००२३. 
२४ श्री. राजेश व्यं. जाधव, वरिष्ठ लिपिक उरमोरी धरण विभाग, सातारा कृष्णानगर, सातारा. 
२५ 'श्रीयादव .प्रदिप जा ., सहायक नागरी पुरवठा, रॉयल इन्शुरन्स इमारत, चर्चगेट, मुंबई. 
. शिधावाटप अधिकारी 
२६ श्री. मंदार मनोहर पाटील अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई, लेखा व कोष भवन, वांद्रे कुर्ला 
निष्ठ लघुलेखक संकुल, वांद्रे (पू), मुंबई. 
२७ श्री. रविकांत PASI सतदेवे, कक्ष-९, पोलीस आयुक्त कार्यालय, डि. एन. रोड, बृहन्मुंबई. 
रिष्ठ लिपिक 
२८ श्री. प्रेमानंद ज्ञा. सोनावणे, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
क्ष अधिकारी 
२९ श्री. पंढरीनाथ मगनराव यादव राज्यकर सहआयुक्त, वस्तू व सेवाकर भवन, औरंगाबाद. 
ज्यकर निरीक्षक 
३० श्री. मारुती कवालदार, स.क.अ. महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३१ | श्रीमती रेश्‍मा अशोक बोटकोडले सार्वजनिक बांधकाम प्रकल्प (खालगीकरण) उपविभाग, पुणे, 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक मध्यवर्ती इमारत परिसर, पुणे. 
३२ | श्रीमती सारिका किशोर सांगळे, तहसिलदार (संजय गांधी योजना) अंधेरी, तहसिलदार अंधेरी कार्यालय 
महसूल सहाय्यक आवार, डीन रोड, अंधेरी (प) मुंबई. 
३३ | श्रीमती स्नेहल आनंदा पाडळे नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, जुने सचिवालय आवार, फोर्ट, मुंबई. 
हमाल 
३४ | श्रीमती आझा हरिश्चंद्र ठोंबरे वस्तू व सेवाकर भवन, पुणे, येरवडा 
राज्यकर निरिक्षक 
३५ | श्रीमती नेहा नळीन पावसकर वस्तू व सेवाकर कार्यालय, वांद्रे, मुंबई. 
दूरध्वनी चालक 
३६ | श्रीमती स्वाती अरविद मार्क वस्तू व सेवाकर कार्यालय, अकोला. 
राज्यकर निरिक्षक 
३४ | श्रीमती उषा विजय फिरके वस्तू व सेवाकर कार्यालय, माझगांव, मुंबई. 
राज्यकर निरिक्षक 
३५ | श्रीमती agar नंदकिशोर वैष्णव वस्तू व सेवाकर कार्यालय, औरंगाबाद. 
राज्यकर निरिक्षक 
३६ | श्रीमती कल्पना जाधव, शिपाई नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३७ | श्रीमती अपर्णा जाधव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी 
३८ | श्रीमती मंगल नाखवा सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


